RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


11111 


ANSL 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ८ , अंक ३८ ( २ ) ] 


शुक्रवार , मे ६ , २०२२ / वैशाख १६ , शके १ ९ ४४ 


[ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ८० 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


> 


" 


कृषी , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ५ मे २०२२ 

अधिसूचना 
प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगांस प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम , २०० ९ . 

क्रमांक संकीर्ण -२०२१ / प्र.क्र .१३० / पदुम - ४.- ज्याअर्थी , प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगांस प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम , 
२०० ९ ( सन २०० ९ चा २७ ) याची कलम ६ च्या पोट - कलम ( १ ) व ( २ ) तसेच कलमे ७,११,१२ व १३ यांद्वारे प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून , काढलेली शासकीय अधिसूचना , कृषी , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्रमांक 
संकीर्ण -२०२१ / प्र.क्र .१३० / पदुम -४ , दिनांक २२ ऑक्टोबर , २०२१ याद्वारे , महाराष्ट्र शासनाने , उक्त अधिनियमान्वये अनुसूचित रोग 
असल्याचे घोषित केलेल्या ज्या रोगामुळे गोजातीय प्रजातींच्या प्राण्यांना ( गुरे व म्हशी ) , शेळी ( बकऱ्या ) , मेंढी ( मेंढ्या ) व वराह ( डुकरे ) 
यांना संसर्ग होतो त्या लाळ खुरकूत रोगाच्या बाबतीत , महाराष्ट्र राज्यातील पुणे व अहमदनगर या जिल्ह्यांचे संपूर्ण क्षेत्र “ नियंत्रित क्षेत्र 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , “ नियंत्रित क्षेत्र " असा केला आहे ) म्हणून घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , सहआयुक्त , रोग अन्वेषण कक्ष , पशुसंवर्धन विभाग , पुणे यांनी त्यांच्या अहवालाद्वारे असे कळविले आहे की , 
गोजातीय , शेळ्या , मेंढ्या व वराह प्रजातींच्या प्राण्यांमध्ये लाळ खुरकूत रोगाचा संसर्ग असल्याचे वृत्त कळविण्यात आलेले नाही किंवा 
प्रादुर्भाव झाल्याचे आढळून आले नाही , आणि पुणे जिल्हा संपूर्ण नियंत्रित क्षेत्रांमध्ये दीर्घकाळ ठेवता येणार नाही 

आणि ज्याअर्थी , पुणे या जिल्ह्याचे संपूर्ण नियंत्रित क्षेत्र , उक्त नियंत्रित क्षेत्रांमधील शेळ्या , मेंढ्या व वराह प्रजातीचे प्राणी लाळ 
खुरकूत रोगाचा संसर्ग होण्याच्या भीतीपासून किंवा धोक्यापासून मुक्त झाले आहे असे घोषित करणे आवश्यक असून त्यानंतर उक्त 
अधिनियमाच्या कलम २१ मध्ये निर्दिष्ट केलेले सर्व निर्बंध लागू असल्याचे समाप्त होईल ; 


, 


( १ ) 


भाग चार - अ - ८०-१ 


२ 


- 


> 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे ६ , २०२२ / वैशाख १६ , शके १ ९ ४४ 
त्याअर्थी आता , प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगांस प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम , २०० ९ ( सन २०० ९ चा २७ ) 
याच्या कलम ६ च्या पोट - कलम ( ५ ) तसेच कलम २२ यांद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , 
शासकीय अधिसूचना , कृषी , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्रमांक संकीर्ण -२०२१ / प्र.क्र .१३० / पदुम -४ , 
दिनांक २२ ऑक्टोबर , २०२१ यामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे 

उक्त अधिसूचनेमधील प्रस्ताविकेतील , “ पुणे व अहमदनगर " या मजकुराऐवजी “ जिल्हा अहमदनगर ” हा मजकूर दाखल करण्यात 
येईल . 


: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


जगदीश गुप्ता , 


शासनाचे प्रधान सचिव . 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे ६ , २०२२ / वैशाख १६ , शके १ ९ ४४ 
AGRICULTURE , ANIMAL HUSBANDRY , DAIRY DEVELOPMENT AND 

FISHERIES DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya Annexe , 

Mumbai 400 032 , dated the 5th May 2022 . 


NOTIFICATION 


PREVENTION AND CONTROL OF INFECTIOUS AND CONTAGIOUS DISEASES IN ANIMALS ACT , 2009 . 

No. Sankirna - 2021 / C.R.130 / ADF - 4. - Whereas , the Government of Maharashtra , by Government 
Notification , Agriculture , Animal Husbandry , Dairy Development and Fisheries Department , 
No. Sankirna - 2021 / C.R.130 / ADF - 4 , dated the 22nd October , 2021 ( herein referred to as “ the said 
notification ” ) , issued in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 6 read 
with sections 7 , 11 , 12 and 13 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases 
in Animals Act , 2009 ( No.27 of 2009 ) , ( herein referred to as " the said Act ” ) , declared the whole of the 
area of districts Pune and Ahmednagar in State of Maharashtra as a controlled area ( hereinafter 
referred as “ the said controlled area " ) , in respect of the " Foot and Mouth Disease " , which is a scheduled 
disease declared under the said Act whereby Bovine species ( Cattles & Buffaloes ) , Caprine ( Goats ) , 
Ovine ( Sheep ) and Porcine ( Pigs ) species of animals are infected ; 

And whereas , the Joint Commissioner , Disease Investigation Section , Animal Husbandry 
Department , Pune , vide its report has conveyed that , no infection of Foot and Mouth Disease in 
the Bovine , Caprine , Ovine and Porcine species animals , has been reported or found or no longer 
prevalent in the whole controlled area of Pune district ; 

And whereas , it is necessary to declare that the whole of the controlled area of the Pune district 
is free from the threat or danger of infection to the said the Bovine , Caprine , Ovine and Porcine 
species of animals in the said controlled area as aforesaid , whereupon all the restrictions referred 
to in section 21 of the said Act shall cease to apply ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 5 ) of section 6 read with 
section 22 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act , 2009 
( No. 27 of 2009 ) , the Government of Maharashtra hereby amends the Government Notification No. 
Sankirna - 2021 / C.R.130 / ADF - 4 , dated the 22nd October , 2021 , as follows , namely : 

In the said notification , in preamble , for the words “ Districts Pune and Ahmednagar ” the 
words “ District Ahmednagar ” shall be substituted . 


> 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


JAGDISH GUPTA , 
Principal Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


